RNI No.MAHBIL / 2009/ 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६, अंक १७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे १२, किंमत : रुपये १६.०० 


. 


- 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , नाशिक यांचे कार्यालय 
वाचावे.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम / 

१८४/१५६( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र .१२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त, कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ / ना.पत / क.१५६/ प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पुणे , यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था 

का.क.१५६ / ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे 

आदेश . 
(६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र .८- सआ 

वैधा.कार्य व अवसा.काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक दि . ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ रोजीचे व दिनांक ११ जुलै २०१९ रोजीचे शुद्धीपत्रक . 
( ८ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सिन्नर यांचेकडील दिनांक १४ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीचा प्रस्ताव. 

आदेश 
क्रमांक वि -१ / साईनगर सहकारी पत / क .१५६ / सन २०१९. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६(१) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, गौतम बलासाने, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये 
श्री साई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., सिन्नर , ता . सिन्नर जि . नाशिक या संस्थेचा खालील अधिकाऱ्यांचे व त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 


. 


- 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . एस . बी . कासार 


वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


सहकार अधिकारी श्रेणी -१ 
अधिन सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, सिन्नर 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ 


२ 


. 


- 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १९ ४२ 
अटी . 

(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ , व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ-४ ” व “ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

(५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय 
कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर 
स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ-१ ”, “ अ -२”, “ अ -३ ” व “ अ-४ ” सोबत जोडलेला आहे. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर 

या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

(८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र.२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 
(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , 

सहकारी बँक / 
पतसंस्था 

असा फलक लावता येऊ शकेल. 
( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

(१३ ) सोबताच्या यादी प्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व 
कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस 
दि . १ एप्रिल २०२० पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व 
त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहिल. 


नाशिक , 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१ ९ . 


गौतम बलसाने , 
जिल्हा उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १९ ४२ 

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा यांचे कार्यालय 
वाचावे : ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक 

क्रमांक एडीएम १८४/१५६ ( २) , दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल / १६०५ / प्र.क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) 

मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक नाबँका/ डी -४/ ना.पत./ क. १५६ /प्रशिक्षण / 

०५ , दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्रमांक ना.पत./ डी-४ /पतसंस्था/ का.क. १५६/११ , 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ 

रोजीचे आदेश . 
सहायक निबंधक सहकारी संस्था , ता . शेगाव यांचे पत्र क्र.वि .३ /वि.व.अ. / महात्मा फुले / १४३९ / १९, 
दिनांक २५ जुलै २०१९ व संस्थेच्या दिनांक २९ जून २०१९ रोजीच्या प्रशासकीय समिती सभेतील ठराव 
क्र . ३ ची प्रत . 


आदेश 


क्रमांक वसुली/ कलम १५६ / अधि.प्रदान / ३३२४ / २०१९. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, बुलडाणा या आदेशान्वये 
महात्मा फुले नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चिखली, र.नं.४३५ या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 


- 


. 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . किसनराव 

कडूबा 

भोजने 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


बुलडाणा 
जिल्ह्यापुरते . 


अटी. 


- 


( १) आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची 
कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकारी कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब" कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, 
सहकारी संस्था कार्यालयास सादर करावी. 

( ४ ) आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवात्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास 
प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूल 
केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना " अ-१", " अ -२ ", 
" अ -३ ", " अ -४ " मध्ये ठेवावी. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजीदिलेला आदेश विचारात घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 


, 


४ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १९ ४२ 
१९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७) आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
आपणास प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणांस तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 


, 


(९ ) आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ”किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १ ९६१ 
चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 
(१० ) आपणास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , 

सहकारी बँक / पतसंस्था 
असा फलक लावता येईल . 
( ११ ) आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

(१२) आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 
( १३ ) 

नुतनीकरणाचा प्रस्ताव मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी 
२०१७ मध्ये दिलेल्या सूचनेनुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा. 


बुलडाणा, 
दिनांक २ ९ जुलै २०१९ . 


नानासाहेब चव्हाण , 
जिल्हा उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , बुलडाणा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १९ ४२ 


THE HIGH COURTAT BOMBAY 


ORIGINAL SIDE 


( 1 ) 
No.P & E/ 848 2019 ,- Shri S. T. Kapse, Addl. Registrar, O.S./Addl. 
Prothonotary and Senior Master, High Court, Bombay is granted Commuted Leave 
for 11 days from 7th October , 2019 to 17th October, 2019 . 

Certified that Shri S. T. Kapse , would have continued to act as 
Addl. Registrar, O.S./ Addl. Prothonotary and Senior Master , High Court, Bombay 
had he not proceeded on leave during the above period . 


(2 ) 
No.P & E18492019.- Smt. K. M.Rane,Ist Assistant to Court Receiver, High 
Court , Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 16th October, 2019 to 
18th October, 2019. 

Certified that Smt. K. M. Rane, would have continued to act as 
Ist Assistant to Court Receiver, High Court, Bombay had she not proceeded on leave 
during the above period . 


( 3) 


No.P & El 850/2019 - Smt. Shonali K. Dighe, Accounts Officer, High Court, 
Bombay is granted Commuted Leave for 18 days from 23rd September, 2019 to 
10th October, 2019. 

Certified that Smt. Shonali K. Dighe, would have continued to act as 
Accounts Officer, High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the 
above period . 


(4 ) 
No.P & E/ 851/ 2019. – Shri D. R. Talekar, First Assistant Master, High Court, 
Bombay is granted Earned Leave for 7 days from 14th November, 2019 to 
20th November , 2019 . 

Certified that Shri D. R. Talekar, would have continued to act as 
First Assistant Master, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during 
the above period . 


AND 
No.P & E / 852 /2019.- Shri D. R. Talekar, First Assistant Master, High Court, 
Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 3rd February , 2020 to 
7th February, 2020 . 

Certified that Shri D. R. Talekar, would have continued to act as 
First Assistant Master, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during 
the above period . 


(5 ) 
No.P & El 853 12019.- Smt. C. J. Bhatt, Company Registrar, High Court, 
Bombay is granted Earned Leave for 9 days from 3rd October, 2019 to 
11th October, 2019 . 

Certified that Smt. C. J. Bhatt , would have continued to act as 
Company Registrar , High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the 
above period. 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १ ९ ४२ 


(6 ) 
No.P & E1854 / 2019.- Shri E. B. Sivakumar, Dy. OfficialAssignee, High Court, 
Bombay is granted Commuted Leave for 3 days from 9th October, 2019 to 
11th October, 2019 . 

Certified that Shri E. B. Sivakumar, would have continued to act as 
Dy. Official Assignee, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the 
above period . 


(7) 
No.P & E/855 /2019 – Smt. S. A. Pagedar,Master and Assistant Prothonotary 
(Judl), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 11 days from 
2nd December, 2019 to 12th December, 2019 . 

Certified that Smt. S. A. Pagedar would have continued to act as 
Master and Assistant Prothonotary (Judl), High Court, Bombay had she not 
proceeded on leave during the above period . 


(8 ) 
No.P & E/ 85612019. - Ms. M. P. Kunte , Third Assistant Master, High Court, 
Bombay is granted Earned Leave for 12 days from 14th October , 2019 to 
25th October, 2019. 

Certified that Ms. M. P. Kunte , would have continued to act as 
Third Assistant Master, High Court, Bombay had she not proceeded on leave during 
the above period . 


(9) 
No.P & E185712019.- Smt. R. V. Rane, Associate , High Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 2 days from 5th September, 2019 to 6th September, 2019 . 

Certified that Smt. R. V. Rane , would have continued to act as 
Associate , High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above 
period . 


( 10 ) 
No.P & E1858/ 2019.- Shri H. P. Nikumb , Associate , High Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 2 days from 18th November, 2019 to 19th November, 2019 . 

Certified that Shri H. P. Nikumb , would have continued to act as 
Associate, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above 
period . 


(11) 
No.P & E / 8 59 /2019, - Smt. J. M.Ingle, Associate , High Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 3 days from 15th October, 2019 to 17th October, 2019 . 

Certified that Smt. J. M. Ingle , would have continued to act as 
Associate , High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above 
period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १९ ४२ 


( 12 ) 
No.P & E / 860/2019.- Shri R. N. Kusurkar , Associate , High Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 3 days from 6th November, 2019 to 8th November, 2019 . 

Certified that Shri R. N. Kusurkar, would have continued to act as 
Associate, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above 
period. 


( 13 ) 
No.P & El 861 /2019.- Shri S. H. Hadap , Associate , High Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 12 days from 25 November, 2019 to 6th December, 2019 . 

Certified that Shri S. H. Hadap , would have continued to act as 
Associate , High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above 
period . 


( 14 ) 
No.P & E/ 8622019. - Shri J. D. Kandarkar , Sr. Private Secretary, High Court, 
Bombay is granted Earned Leave for 6 days from 2nd December, 2019 to 
7th December, 2019 . 

Certified that Shri J. D. Kandarkar, would have continued to act as 
Sr. Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the 
above period . 


( 15 ) 
No.P & E1863 12019.- Shri B. D. Pandit, Sr. Private Secretary , High Court, 
Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 4th November, 2019 to 
6th November, 2019. 

Certified that Shri B. D. Pandit, would have continued to act 
Sr. Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the 
above period . 


( 16 ) 
No.P & E / 86412019.- Shri S. K.Nanoskar, Sr. Private Secretary, High Court, 
Bombay is granted Earned Leave for 5 days from 4th November, 2019 to 
8th November, 2019. 

Certified that Shri S. K. Nanoskar, would have continued to act as 
Sr. Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the 
above period. 


( 17 ) 
No.P & E /865 /2019. - Shri K. G. Jahagirdar, Private Secretary, High Court, 
Bombay is granted Earned Leave for 4 days from 17th September, 2019 to 20th 
September, 2019. 

Certified that Shri K. G. Jahagirdar, would have continued to act as 
Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the 
above period . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - २ अ 


c 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १९ ४२ 


( 18 ) 
No.P & E /866 /2019 - Shri P. V. Rane, Private Secretary, High Court, Bombay 
is granted Commuted Leave for 3 days from 23rd September, 2019 to 25th 
September, 2019. 

Certified that Shri P. V. Rane, would have continued to act as 
Private Secretary, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the 
above period . 


AND 
No.P & E /867 12019. - Shri P. V. Rane, Private Secretary, High Court, Bombay 
is granted Commuted Leave for 3 days from 3rd October, 2019 to 5th October, 2019 . 

Certified that Shri P. V. Rane , would have continued to act as 
Private Secretary , High Court , Bombay had he not proceeded on leave during the 
above period . 


( 19) 
No.P & E /868 /2019.- Smt. R.P. Aher, Private Secretary , High Court, Bombay 
is granted Earned Leave for 2 days from 5th July, 2019 to 6th July, 2019 . 

Certified that Smt. R. P. Aher, would have continued to act 
Private Secretary, High Court , Bombay had she not proceeded on leave during the 
above period . 


as 


AND 
No.P & E / 869 /2019, - Smt. R. P.Aher, Private Secretary, High Court, Bombay 
is granted Earned Leave for 2 days from 7th November, 2019 to gth November, 2019 . 

Certified that Smt. R. P. Aher, would have continued to act as 
Private Secretary , High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the 
above period . 


( 20 ) 
No.P & El 870 12019.- Shri U. R. Shinde, Private Secretary , High Court, 
Bombay is granted Earned Leave for 16 days from 3rd October, 2019 to 18th October, 
2019 . 

Certified that Shri U. R. Shinde , would have continued to act as 
Private Secretary , High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the 
above period . 


( 21 ) 
No.P & E /871 /2019, - Shri S. J. Lopes, Master (Adm .), High Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 46 days from 18th November, 2019 to 2nd January, 2020 . 

Certified that Shri S. J. Lopes , would have continued to act as 
Master (Adm .), High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the 
above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १९ ४२ 


९ 


(22 ) 
No.P & E /8722019 .– Shri P. V. Yadav, Master (Adm .), High Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 2 days from 5th September, 2019 to 6th September, 2019 . 

Certified that Shri P. V. Yadav, would have continued to act as 
Master (Adm .), High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the 
above period . 


(23 ) 
No.P & E /8 /2019.- Shri D. K. Patil,Master ( Adm .), High Court, Bombay is 
granted Commuted Leave for 4 days from 15th October, 2019 to 18th October, 2019 . 

Certified that Shri D. K. Patil, would have continued to act as 
Master ( Adm .), High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the 
above period . 


AND 
No.P & E187412019 ,- Shri D. K. Patil,Master (Adm .), High Court, Bombay is 
granted Earned Leave for 5 days from 4th November, 2019 to 8th November, 2019. 

Certified that Shri D. K. Patil , would have continued to act as 
Master (Adm .), High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the 
above period . 


Bombay , 
dated the 22nd July 2019 . 


C. P. GADDAM , 
Registrar Original Side 
High Court, Bombay . 


80 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १९ ४२ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A -3902 /2019 /3055. — The High Court has been pleased to appoint Shri Mahendra R. Jadhav , 
Civil Judge , Senior Division , Pandharpur, District Solapur as Deputy Registrar, High Court, Bombay 
and also to work as Member secretary of Permanent Secretariat for the State Court Management 
Systems Committee, High Court , Bombay on temporary basis . 


( II ) 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the following Judicial Officers in 
the order as shown herein below : 


New Posting 


1 . 


Name and present posting 
Shri S. H. Inamdar, 
Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate 
Pandharpur, District Solapur. 


Civil Judge , Senior Division , 
Pandharpur, District Solapur 
vice Shri M. R. Jadhav transferred . 


2 . 


Smt. A. S. Nalge , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate 
Pandharpur , District Solapur . 


Joint Civil Judge, Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate 
Pandharpur, District Solapur 
vice Shri S. H. Inamdar . 


Bombay , 
dated 25th November 2019 . 


S.P. TAVADE , 
Registrar General . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १९ ४२ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका , शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकान्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 

गृह 

विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२०. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र पोलीस ( सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम, २०१४ . 

क्रमांक रापोतप्रा-०२२० / प्र.क्र .३६ / पोल-१४ . -महाराष्ट्र पोलीस ( सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे ) अधिनियम, २०१४ ( सन २०१४ चा महा. 
अधि . २४) दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ पासून अंमलात आला आहे. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम २२ प ( २) ( अ) नुसार खालील परिशिष्टामध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे गठण करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


अध्यक्ष 


श्री . श्रीहरी पी . डावरे , 

मा . उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश 


or 


राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांचे अधिकार व कार्ये तसेच पदावधी इ. हे महाराष्ट्र पोलीस ( सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे ) 
अधिनियम, २०१४ मधील कलम २२ क्यू आणि २२ आर मधील तरतूदीनुसार असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अमिताभ गुप्ता, 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११-१७, शके १ ९४२ 


. 


HOME DEPARTMENT 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
2nd Floor ,Mantralaya , Mumbai400 032 , dated the 26th February 2020 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA POLICE ( AMENDMENT AND CONTINUANCE ) ACT, 2014 . 

No. SPCA - 0220 /C.R . 36 /Pol- 14. - In pursuance of Section 22 P (2 ) (a ) of the Maharashtra Police 
( Amendment and Continuance ) Act, 2014 (Mah . XXIV OF 2014 ) , which has come into force with effect from 
the 1st February 2014. Home Department in Government ofMaharashtra is pleased to constitute a State 
Police Complaint Authority as shown in Schedule below : 

SCHEDULE 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name 
( 2 ) 


Designation 

( 3 ) 


1 


Chairperson 


Shri Shrihari P. Davare , 
Former Justice ofHon ble High court 


2. Powers and functions aswell as the term of a Chairperson of State Police Complaint Authority are 
as per the provisionsmentioned in Section 22 Q and 22 R of Maharashtra Police (Amendment and 
Continuance ) Act, 2014 . 

By order and in the nameof the Governor ofMaharashtra , 


AMITABH GUPTA , 
Principal Secretary ( Special) to Government. 


आदिवासी विकास विभाग 

पहिला मजला, विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२०. 

आदेश 
क्रमांक सेवानि -१०२० / प्र.क्र .७७ / का .- १५ . श्रीम . एस. एन . साठे , प्रबंधक, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर 

यांनी 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९ ८२ मधील नियम १० ( १) अन्वयेनियत वयोमानानुसार दिनांक २९ फेब्रुवारी २०२० (म.नं.) पासून 
शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सु . ना . शिंदे, 


शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


